सन २०१८ व २०१९ करिता विविध कृषि 
पुरस्कार प्रदान करुन शोेतकरी/संस्था 
यांचा सन्मान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पुरस्कार-१०२०/प्र.क्र.२९/४-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृभुषु-२०१२/प्र.क्र.१३४/११-अ, दि.६.९.२०१४ 

२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कुभूपु-२०१३/प्र.क्र.१७८/११-अ, दि.६.९.२०१४ 

३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कुभूपु-२०१५/प्र.क्र.१२८/११-अ, दि.२९.६.२०१७ 

8) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र./कृमावि/वि.प्र-४/कृ.पु२०१८/९८९७/२०२० दि.०९.०३.२०२० 
५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र./कृमावि/वि.प्र-४/कृ.पु/२३६५८/२०२० दि.२५.०९.२०२० 

६) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र./कृमावि/वि.प्र-४/कृ.पु२०१८/२६७६२/२०२० दि.२२.१०.२०२० 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना: 

राज्यात कृषि, कृषि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 
व्यक्‍ती/संस्था यांना डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक कृषिभूषण, जिजामाता कृषिभूषण, 
कृषिभूषण (सेंद्रिय शोती), वसंतराव नाईक शोतीमित्र, वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी, उद्यान पंडित, 
पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील, कृषि सेवारत्न पुरस्कार व राज्यस्तरीय पीक स्पर्धा इत्यादी कृषि 
पुरस्कार प्रदान करुन सन्मानीत करण्यात येते. त्यानुषंगाने सन २०१८ व २०१९ करीता विविध कृषि 
पुरस्कार प्रदान करुन शेतकरी/ संस्था यांचा सन्मान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

सन २०१८ व २०१९ करिताचे कृषि पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी पुरस्कारार्थीची नावे निश्चित 
करण्याकरिता मा.मंत्री (कृषि) यांचे अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत सन २०१८ 
करिताच्या पुरस्कारांकरिता खालील व्यक्‍ती/संस्था यांची नावे निश्चित करण्यात आली असून त्यांना 
पुरस्कार प्रदान करुन सन्मानीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र व्यक्‍्तीचे/ संस्थेचे नाव पत्ता 
१. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार-२०१८ 
| 4. | श्री.संजीव गणपतराव माने, मु.पो.आष्टा,ता.वाळवा,जि.सांगळी 
२. वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार-२०१८ 

| a. | श्री. विजय जगन्नाथ माळी, मु.पो-शिरगाव,नवोद्यालय समोर,ता.जि पालघर 
२. | al. कारभारी महादू सांगळे, मु.वडगाव सिन्नर,ता.सिन्नर,जि.नाशिक 
३. श्री. वाल्मिक आनंदराव पाटीळ, ।मु.चांदे,पो-मोरदड,ता.जि.धुळे 
४. | a. गंगाराम धोडू धिंदळे, मु.पो.शिरपुंजे,ता.अकोले,जि.अहमदनगर 
५. | श्री.रवि अशोक पाटील, मु.पो-अंकलखोप,(औदुंबर),ता.पळूस,जि.सांगली 
६. ।श्री.जनार्दन संतराम अडसुळ, मु.पो-तरडगांव,ता.फलटण,जि.सातारा 

श्री.आप्पासाहेब पांडुरंग पाटील, । मु.पो-सागांव,ता.कागल,जि.कोल्हापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२०/प्र.क्र.२९/४-अओ 


श्री. दत्तात्रय महादेव जाधव, 


मु.उदंडवडगाव,पो-मोरगाव,ता.जि.बीड 


श्री.नानासाहेब शंकरराव गायके, 


मु.सुलतानाबाद,पो.ळलासुर,ता.गंगापुर,जि.औरंगाबाद 


| qo. | 


श्री. तात्यासाहेब तुळशीराम गोरे, । मु.पो-आंतरगाव,ता.भुम जि.उस्मानाबाद 
३.जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार-२०१८ 
१. | सौ.प्राजक्ता गिरीधारी काळे, मु.पो.वहाणगाव,ता.मावळ,जि.पुणे 
४. कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) -२०१८ 
| . | श्री.अनिल वामन पाटील, ईश्वरकृपा,प्रकाहा टॉकीजच्या मागे,माहिम रोड, 
पालघर 
२. श्री. अनिल जिवराम सपकाळे, ।मु.करंज,पो.किनोद,ता.जि.जळगाव 
३.  श्री.नागेश अर्जुन ननवरे, मु.पो.दारफळ,ता.उत्तर सोलापूर,जि. सोलापूर 
४. | श्री.अशोक गजानन चिवटे, मु.पो.किन्हई,ता.कोरेगाव,जि.सातारा 
५. | श्री.रायसिंग झेडूरिंग सुंदरडे, । मु.राजेवाडी,पो.केळीगव्हाण ता.बदनापूर,जि.जालना 
६. | a. बाबासाहेब तात्याराव रनेर, । मु.पो.बाभळगांव,ता.पाथरी, जि.परभणी 
श्री.राधेश्‍्याम गोविदराव मंत्री, मु.पो.पुसदनाका,वाशिम,ता.जि.वाशिम 
श्री.तानाजी गोपाल गायधने, मु.चिखली,पो.धानला, (मौदा) ता.जि. भंडारा 
५. वसंतराव नाईक शोतीमित्र पुरस्कार-२०१८ 
4. | श्री.बालचंद कपुरचंद घुनावत, | मु.पो.लाखेगांव,ता.पैठण,जि.औरंगाबाद 
२. श्री. मल्लिकार्जुन दडारथ सोनवणे, | मु.झरेगाव,पो.चिलवडी, ता.जि.उस्मानाबाद 
; डॉ.प्रदीप चिंताणी सुर्यवंशी, मु.पो.वारणानगर,ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर 
६. उद्यानपंडीत पुरस्कार-२०१८ 
१. | श्री.शेखर शिवाजीराव विचारे, मु.पो.वरवेली ता.गुहागर, जिल्हा.रत्नागिरी 
२.  श्री.सिताराम काळू चौधरी, मु.मांगधे,पो.जाहुले,ता.सुरगाणा, जि.नाशिक 
३. श्री. किरण नवनाथ डोके, मु.कंदर पो.अंकोली, ता.करमाळा,जि.सोलापुर 
४. | श्री.काकासाहेब रावसाहेब सावंत, | मु.पो.अंतराळ,ता.जत,जि.सांगली 
५. | agers नामदेव शिरवत, मु.पो.मुलानी वाडगाव,ता.पैठण,जि.औरंगाबाद 
६. | श्री. धोंडीराम इरवंत सुपारे, मु.टाकळगांव,पो.देवगाव,ता.हदगाव,जि-नांदेड 
७. । श्री.प्रफुळ गणपतराव हेलोडे, मु.पो.ओमनगर,सिभोरा रोड,ता.मोर्शी, जि.अमरावती 
a Pods विठ्ठलराव कोढे, मु.पो.धापेवाडा,ता.कळमेश्वर,जि.नागपूर 
७. वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ BAHL पुरस्कार-२०१८ 
अ. सर्वसाधारण गट 
| 9 | श्री.मिलींद दिनकर वैद्य, रा.रिळ,पो.कंसपुरी, ता.रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी 
२ श्री.विनायक भास्कर पाटील, रा.दलोंडेपाडा, ता.भिवंडी, जि.ठाणे 
3 | श्री.केशव तुकाराम देसले, मु.पो.वेहेळे, ता.कल्याण, जि.ठाणे 
४ | श्री.बबनराव धोडीराम कांगणे, मु.पो.दोनवडे, ता.जि.नाशिक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२०/प्र.क्र.२९/४-ओ 


4 श्री.नामदेवराव शिवाजीराव बस्ते, | मु.पो.तळेगाव,ता.दिडोरी, जि.नाशिक 
६ | श्री.भागवत विठोबा बलक, मु.पो.वडगाव सिन्नर, ता.सिन्नर, जि.नाशिक 
७ | Sate नारायण काळे, मु.पो.काळेवाडी,दिवे, ता.पुरंदर, जि-पुणे 
८ | श्री.मुकुंद बबन ठाकर, मु.येळसे,पो.पवनानगर, ता.वडगाव मावळ, जि.पुणे 
९ । श्री.विकास हरीभाऊ चव्हाण, मु.पो.पारगाव त.आळे, ता.जुन्नर, जि.पुणे 
| 90 | श्री.धोंडीराम खानगोडा कतगर, | मु.पो.सुळकुड, ता.कागल, जि.कोल्हापूर 
| 99 | श्री.दिलीप धोंडीराम चौगुले, मु.पो.हरपवडे, ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर 
१२ । श्री.निवृत्ती नामदेव डिडोरे, मु.औरंगपुर, पो.लाडसांवगी, ता.जि. औरंगाबाद 
१३ । श्रीमती सुचिता दत्तात्रय सिनगारे, | मु.खेडगाव,पो.रोडनगांव, ता. अंबड, जि जालना 
१४  श्री.चौरंगनाथ भिमराव वाघमोडे, । मु.पो. शिराळा, ता.परंडा, जि.उस्मानाबाद 
१५ | श्री.नागनाथ भगवंत पाटील, मु.लिंबाळवाडी, पो.नळेगाव, ता.चाकुर,जि लातुर 
१६ । श्री.डॉ.शशिभुषण भाऊरावजी मु.पो.टेंबुरखेडा ता.वरुड जि.अमरावती 
उमेकर, 
श्री.विनोद ज्ञानदेवराव इंगोले, । मु.धाकली,पो.जमकेश्वर,ता.बार्शीटाकळी, 
a जि.अकोला 
१८ | श्री.विष्णु रामभाऊजी आथिलकर, | मु.पो.नेरी,ता.मोहाडी, जि.भंडारा 
१९ | STARA युवराज टेंभरे, मु.पो चुटीया,ता. जि गोंदिया 
ब. आदीवासी गट 
।_१_| श्री. ता नाजी जानू गावंडा, मु.चिचवली, पो.वांगणी, ता.अंबरनाथ, जि.ठाणे 
२ | श्री.गंगाधर धाऊ वाख, मु.घरटन, पो.वेहळोली बु., ता.शहापुर, ज.ठाणे 
३ | श्री.शामराव काशिनाथ गावंढे, मु.पो.गावंधपाडा, ता.पेठ, जि.नाशिक 
४ | श्री.कुमारसिंग aaa पावरा, मु.पो.न्यु.बोराडी, ता.शिरपूर, जि.धुळे 
4 श्री.कांताराम लुमाजी लोहकरे, ।मु.पो. तेरुंगन, ता.आंबेगाव, जि. पुणे 
६ | al. अन्नस्वामी रामभाऊ कोडापे, | मु.पो जामगड ता.उमरेड, जि.नागपुर 
८) पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील, कृषि सेवारत्न पुरस्कार-२०१८ 
१. | श्री.सुनिल रघुनाथ लांडगे, मंडळ कृषि अधिकारी,हवेली, ता.हवेली, जि.पुणे 
२. | श्री.वसंत यशवंतराव कातबने, कृषि सहाय्यक, तालुका कृषि अधिकारी,पैठण 
ता.पैठण, जि. औरंगाबाद 
राज्यस्तरीय पीकस्पर्धा विजेते शहोतकरी-२०१८ 
भात 
| 9 | श्री.साताप्पा यशवंत पाटील, मु.पो.येळवडे, ता.राधानगरी, जि.कोल्हापुर 
Q  श्री.देवेंद्र हणमंत यादव, मु.पो.करंजी त.परळी,आंबवडे ता. जि.सातारा 
3 श्री.मलगोंडा सातगोडा टेळे, मु.पो.सुळकुड, ता.कागल, जि.कोल्हापुर 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


i 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२०/प्र.क्र.२९/४-ओ 


सोयाबीन 
।_१_ | श्री.बाळगोंडा बाबगोंडा पाटील, | मु.पो.किणी, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापुर 
२ श्री.रविंद्र वसंत पाटील, मु.पो.पाडळी, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापुर 
३ | श्री. क्रांतीसिह संपतराव पवार मु.पो.बाचणी, ता.करवीर, जि.कोल्हापुर 
पाटील, 
सन २०१९ करीताचे पुरस्कार: 
अ.क्र व्यक्‍तीचे/ संस्थेचे नाव पत्ता 
१. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार-२०१९ 
१. | श्री.राजेंद्र दिनकरराव पवार, | पिपंळी ता.बारामती, जि पुणे, पुणे 
२. | श्रीमती सुनंदा संतोषरावजी रा.सोनेगाव, पो.कळमेश्वर, ता.कळमेश्वर जि नागपुर 
सालोटकर (जाधव), 
२. वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार-२०१९ 
za . | श्री विनायक रघुनाथ बारी, मु.पो.कंक्राडी, ता.डहाणु जि पालघर 
२.  श्री.नरेंद्र रावसाहेब भदाणे, मु.पो-सामोडे, ता.साक्री,जि धुळे 
३.  श्री.जर्नादन जोती काटकर, मु.पो वडजल ता.माण जि. सातारा 
४. | alo आनंदराव माने, मु. पो. आष्टा, ता. वाळवा,जि. सांगली 
५. | श्री सिकंदर कडुबा जाधव, मु. जळगाव फेरण, पो. seer व्हाया.चिकलठाणा, ता.जि. 
औरंगाबाद 
६. | श्री किसन भुऱ्या कास्देकर, मु.बारु पो. बिजुधावडी, तालुका धारणी जि. अमरावती 
७. | श्री.सतिश विठ्ठलराव खडके, =| Hal वाघोली (वरुड) ता.जि उस्मानाबाद 
८. | श्री.दिलीप नामदेव as, मु.मेढा(माल)पो.पळसगांव(जाट)ता.सिंदेवाडी,जि.चंद्रपुर 
९. । श्री.बळवंत सदाशिव डडमल, ।मु.मांडवा,पो.आमगाव देवळी,ता.हिंगणा,जि.नागपूर 
| qo. | श्री.जितेंद्र चंद्रकांत बिडवई, गीताई निवास, मु.पो.गोळेगाव, ता.जुन्नर जि पुणे, 
३.जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार-२०१९ 
।_१. | सौ.संगिता वाल्मिक सांगळे, मु.सत्तेगाव पो.मुखेड, ता.येवला जि.नाशिक 
२. | सौ.सुनिता राजाभाऊ खेमनार, ।मु.पो.साकुरी मा.मालेगाव जि. नाशिक 
३. | श्रीमती मेघा विलासराव मु.पो जरी ता.जि परभणी 
देशमुख, 
४. | सौ.आशा शिवाजी wore, मु.पो कांबळेश्वर ता.बारामती, जि पुणे 
५. । सौ.प्रतिभा प्रभाकर चौधरी, मु.नवेगाव पो.मुडझा, ता.जि गडचिरोली 
४. कृषिभूषण (सेंद्रिय होती) -२०१९ 
।_१_ | श्री. मिनेश मोहन गाडगीळ, मु. गुळसुंदे, ता.पनवेल, जि रायगड 
2 श्री यशवंत महादु गावंडे, रा. गावंधपाडा पो. करंजळी ता. पेठ जि. नाशिक 
३ । श्री.दादासाहेब नामदेव पाटील, । मु.बिटरगाव,ता.करमाळा,जि.सोलापुर 
४ | श्री.सचिन तानाजी येवले, मु.पो.पडवळवाडी, ता.वाळवा, जि सांगली 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२०/प्र.क्र.२९/४-ओ 


4 | श्री.अजय प्रकाशराव जाधव,  ।मु.खेडा, पो.चापानेर, ता कन्नड जि औरंगाबाद 
& श्री.भगवान रामजी इंगोले, मु.पो मालेगाव, ता.अर्धापुर, जि नांदेड 
७ ।श्री.प्रल्हाद संपत गवते, मु.मंगरुळ,पो.ईसरुळ,ता.चिखली जि बुलढाणा 
८ _ श्री.सुनिल मारोतराव कोंडे, मु.सावंगी (तोमर) ता.कळमेश्वर जि नागपुर 
५. वसंतराव नाईक शोतीमित्र पुरस्कार-२०१९ 
१. | श्री.गोपाल जगन्नाथराव हागे, | मु. केशवनगर, जि अकोला 
२. | सौ.श्रद्धा सुनिल कासुर्ड, पाथर्डी फाटा,ता.जि.नाशिक 
श्री.राजकुमार बापूसो चौगुले, । मु.दानोळी ता.शिरोळ,जि.कोल्हापुर 
६. उद्यानपंडीत पुरस्कार-२०१९ 
१. | श्री.रामचंद्र रावजी कदम, मु.पो बोरज, ता.पोलादपुर, जि रायगड 
२. । श्री.बाळासाहेब कडू देवरे, मु.पो. वाजगाव, ता.देवळा, जि नाशिक 
३. | श्री.राहुल अमृता रसाळ, मु.पो.निघोज, ता.पारनेर, जि अहमदनगर 
४. | श्री.रामकृष्ण ज्ञानदेव वरुडे, मु.पो निमसोड ता.खटाव जि सातारा 
रं श्री.अभयकुमार बाजीराव मु.पो.रायपुर, ता.परतुर जि जालना 
काळुंके, 
६. | श्री.प्रताप किशनराव काळे, मु.पो धानोरा काळे, ता.पुर्णा, जि परभणी 
७. । श्री.जगदीश हरिदास चव्हाण, ।मु.गाजीपूर पो.देऊरवाडी,ता. दारव्हा,जि.यवतमाळ, 
८. श्री.ज्ञानेश्वर दौलत बनसींगे, मु.कोच्छी,पो.खुबाळा,ता सावनेर,जि नागपुर 
७. वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार-२०१९ 
अ. सर्वसाधारण गट 
१. | श्री.रुपेडा दशरथ चोरगे, मु.गोवेली, पो.रायते, ता.कल्याण जि ठाणे 
२.  श्री.शिवप्रसाद काशिनाथ देसाई, | मु.पो.बांदा, SHRM, ता.सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग 
३. | श्री.शरद प्रकाश पवार, मु.पो.पढावद, ता.शिदखेडा जि.धुळे 
४. | श्री.विनोद कृष्णा जाधव, मु.पो.सातमाने,ता.मांलेगाव जि.नाशिक 
५. श्री.एकनाथ शंकर चव्हाण, मु.पो.जुनेनिरपूर ता.बागळाण जि.नाशिक 
६. | सौ.मंगळ मारुती दळवी, मु.येळसे, पो.पवनानगर, ता.मावळ, जि. पुणे 
७. । श्री.भानुदास मारुती दरेकर, मु.पापळवाडी पो.पाईट, ता.खेड, जि. पुणे 
८. | श्री.धनंजय भिकू चव्हाण, मु.पो.म्हसवे, ता सातारा, जि.सातारा 
९. श्री.महादेव हिंदुराव पाटील, मु.पो जाफळे, ता.पन्हाळा जि.कोल्हापुर 
| qo. | श्री.प्रशांत श्रीधर लटपटे, मु.पो.सावळवाडी, ता.मिरज, जि.सांगळी 
be १. | श्री.आण्णासाहेब अर्जुनराव मु.पो सावरगाव, ता. माजलगाव,जि.बीड 
जगताप, 
१२. | श्री.अंबादास सखाराम बनसोड, ।मु.धावडा, पो.आमठाणा, जि.औरंगाबाद 
१३. श्री.दत्तात्रय नामदेवराव कदम, ।मु.पो दहामदरी, ता.अर्धापुर,जि.नांदेड 
१४. | श्री.देवराव आंबाजी शिंदे, मु.पो मुरसुल, ता.पुर्णा, जि. परभणी 
१५. | सौ.सरला रमेश मोहिते, मु.नविन सोनखास,ता.मंगरुळपीर, जि वाशिम 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२०/प्र.क्र.२९/४-ओ 


१६. | सौ.अनिता रामसिंग पवार, मु.मलगी ता.चिखली जि.बुलढाणा 
१७. | श्री.प्रविण देवदास कापगते, मु.सिंदीपार पो.बोपाबोडी ता.सडक अर्जुनी जि.गोंदिया 
१८. | श्री.डुलीचंद नारायन पटले, मु.बिहीरीया पो.करटी (बु) ता.तिरोडा,जि गोंदिया 
१९. | श्री.घणशाम बळीराम पारधी,  । मु.किन्ही/मोखे पो.सातलवाडा ता.साकोली जि भंडारा 
ब.आदीवासी गट 

हज . | श्री. नितीन मधुसुदन गवळी, रा.पायगांव, पो.पाये, ता.भिवंडी, जि ठाणे 

२.  श्रीमती.राजुबाई गुणाजी वाघे, ।मु.पो अंबर्ज, ता.शहापुर, जि ठाणे, ठाणे 

३. | श्री.सिताराम अर्जुन हाडस, मु.दुर्गापूर पो.हट्टी ता.सुरगाणा जि.नाशिक 

४. | TATRA भाऊ वारे, मु.पो.ओतुर (मेंगाळवाडी) ता.जुन्नर जि पुणे 

५. श्री.महेद्र दौलत नैताम, मु.खैरगांव ता. केळापुर, जि.यवतमाळ 

६.  श्री.गुरुदास अर्जुन मसराम, मु.पांढरवाणी,पो.शिवनी,ता.शिदेवाही,जि चंद्रपुर 

८. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील, कृषि सेवारत्न पुरस्कार-२०१९ 
अधिकारी संवर्ग 
Le | श्री.उदय अण्णासाहेब देशमुख, | मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
२ श्रीमती क्रांती रविंद्र चौधरी-मोरे, | कृषि अधिकारी,ता.कृ.अ.,कार्यालय,उरण जि. रायगड 
कर्मचारी संवर्ग 
a श्री.दिलीप गोविद दळवी, वि.कृ.स.सं. कोल्हापुर, प्रभावी पिकस्पर्धा व विस्तार कार्य 
कृषि पर्यवेक्षक, 
राज्यस्तरीय पीकस्पर्धा विजेते गोतकरी-२०१९ 
भात 

ia श्री.लक्ष्मण अनंत वराडकर, मु.पो.केळूस,ता. वेगुर्ला, जि. सिधुदुर्ग 

२ श्री.बाबुराव आप्पाजी परीट, मु.पो.सुळकुड,ता. कागल, जि. कोल्हापुर 

3 श्री.मलगोडा सातगोंडा टेळे, मु.पो.सुळकुड,ता. कागल, जि. कोल्हापुर 

सोयाबीन 

Ea श्री.शहाजी रंगराव पाटील, मु.पो.तासगाव,ता.हातकणंगळे,जि.कोल्हापुर 

२ । सौ.सुशिला अरूण कुंभार, मु.पो.भादोले,ता.हातकणंगले,जि.कोल्हापुर 

३ | सौ. अनिता मच्छिद्र कुंभार, मु.पो.भादोले,ता.हातकणंगले,जि.कोल्हापुर 


२. विविध कृषि पुरस्कारांकरिता निवड करण्यात आलेल्या व्यक्‍्ति/संस्था यांना पुरस्कार 
वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांचेवर सोपविण्यात येत 
आहे 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२०/प्र.क्र.२९/४-अओ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३११८४३४२३७०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्यानुसार व नावाने, 


MAHAVEER 
BALASAHEB ZENDAGE =: 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल,राजभवन, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य. 
) मा.मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य. 
) मा.उपमुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य. 
) मा. मंत्री (कृषि) ,मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य. 
५) मा. राज्य मंत्री (कृषि) मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 
) 


मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्राळय, मुंबई 

सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्राळय, मुंबई. 

आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसचिव (४ओ), मंत्रालय, मुंबई 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती-४अओ. 


११ 
१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


५..- «es WLS <->- i aS > > <->* >  £-< 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


